मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार, 
सन २०२१ जाहीर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरस-२०२२/प्र.क्र.३/भाषा-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२२ 


१ मराठीभाषा विभाग, शासन निर्णय क्र.भासंपु-२०१६/प्र.क्र.२६/२०१६/भाषा-३, 
दि.१८ फेब्रुवारी, २०१६. 

२) मराठीभाषाविभाग, शासन निर्णय क्र.भासंपु-२०१६/प्र.क्र.२६/२०१६/भाषा-३, 
दि.०२ फेब्रुवारी, २०१८. 

३) मराठीभाषाविभाग, शासन निर्णय क्र.पुरस-२०२१/प्र.क्र.१०/भाषा-३, 
दि.२६ फेब्रुवारी,२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राची संस्कृती यांचे संरक्षण, संगोपन आणि संवर्धन करण्याच्या 
हेतूने मराठी भाषा संवर्धनासाठी मोलाचे योगदान देणाऱ्या व्यक्तीस आणि संस्थेस भाषा संवर्धन 
पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. 


मराठी भाषेचा अधिक प्रसार व प्रचार व्हावा यादृष्टीने सदर दोन्ही पुरस्कार व्यक्‍ती आणि 
संस्था यांना स्वतंत्रपणे देण्याचा निर्णय संदर्भाधीन दि.२६.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार 
घेण्यात आला आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे ४ पुरस्कार प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


१. डॉ. अशोकरा. केळकर, मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार (व्यक्तीसाठी) 


डॉ. अशोक रा. केळकर, मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार (संस्थेसाठी) 


कविवर्य मंगेश पाडगावकर मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार (व्यक्तीसाठी) 


७८ “७० A 


कविवर्य मंगेश पाडगावकर मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार (संस्थेसाठी) 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस-२०२२/प्र.क्र.०३/भाषा-३ 


शासन निर्णय :- 


मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार प्रदान करण्याकरीता संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या निर्णयानुसार सन २०२१ या वर्षीचे पुरस्कार खालीलप्रमाणे 
जाहीर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पुरस्कार पुरस्कार प्राप्त व्यक्‍ती/ 
संस्थेचे नाव 

१ डॉ. अशोक रा. केळकर, मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार STRAT वरखेडे 
(व्यक्तींसाठी) 

२ कविवर्य मंगेश पाडगांवकर, मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार डॉ.चंद्रकांत पाटील 
(व्यक्तींसाठी) 

३ डॉ. अशोकरा. केळकर, मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार- मराठी अभ्यास परिषद, पुणे. 
(संस्थेसाठी) 

४ ।कविवर्य मंगेश पाडगांवकर, मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार- ' मराठी अभ्यासकेंद्र, मुंबई 
(संस्थेसाठी) 


२. या पुरस्काराचे स्वरुप प्रत्येकी रु.२,००,०००/- ( रुपये दोन लक्ष फक्त ) रोख, मानचिन्ह व 
मानपत्र असे आहे. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक झेडएफ-२, मुख्य लेखाशीर्ष, २२०५, कला व संस्कृती 
(०२) योजनांतर्गत योजना (०२) (०१) राज्य मराठी विकास संस्था (२२०५ ३२०५) या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०२०२१६५३१३८४३३ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MILIND BHAGWAN : 
GAWADE 


(मिलिंद गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस-२०२२/प्र.क्र.०३/भाषा-३ 


३. 


मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / fears कार्य अधिकारी, मंत्रालय, 
मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, 
मंत्रालय, मुंबई. 

मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई, 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई, 

प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

संचाळक (माहिती व वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, 
मुंबई, 

संचालक / प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

भाषा संचाळक, भाषा संचालनालय, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 

सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

भाषा -३ (TST). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


